अवैध दारुस प्रतिबंधाबाबत आढावा घेण्यासाठी 
मा.मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे अध्यक्षतेखाली 


गठीत राज्यस्तरीय समितीमधील सुधारणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएस-०३१७/प्र.क्र.१०४/राउशु-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 03 जून, २०१७. 


वाचा :- शासन निर्णय, समक्रमांक दि.१६ मे, २०१७. 


शासन |नणंय निर्णय :- 

अवैध दारु धंद्यासंदर्भात WAR प्रशासन व राज्य उत्पादन शुल्क यांनी एकत्रितपणे 
करावयाच्या प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी मा.मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली अवैध दारुस प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत व जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची गठीत करण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. ग्रामरक्षक दलांस प्रतिनिधीत्व देण्याच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय 
समितीमध्ये ग्रामरक्षक दलातील ६ सदस्य निमंत्रित सदस्य राहतील. 
३. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीच्या रचनेमध्ये क्र.१२ येथील 
जिल्हा पोलीस अधीक्षक ऐवजी पोलीस उपअधीक्षक (मुख्यालय) अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध केला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१७०६०३१२२५५८०१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Punam Hiraman Wagde 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Pp 1] Nn a mM H | fa mM a Nn pain Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=26d7295f0f289d96eecb9e 1 2c2850ebd4f 


Wa g d e 894edc0ea69760a3c1561515a6bf87, cn=Punam 


Hiraman Wagde 
Date: 2017.06.03 12:24:31 +05'30' 


(पु. हि. वागदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा.मंत्री (सामाजिक न्याय/राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय/राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सर्व अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 


सर्व प्रधान सचिव/सचिव (सर्व मंत्रालयीन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभाग यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०३१७/प्र.क्र.१०४/राउशु-३, 


८) आयुक्त,समाजकल्याण, पुणे. 

९) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१०)सर्व जिल्हाधिकारी. 

११) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

१३) सर्व पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 
) 


१४)सर्व पोळीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५) ad जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१६) निवड नस्ती (राउझु-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


